“महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभूत सोई 
सुविधांचा विकास” योजनेअंतर्गत वित्तीय 
आकृतीबंध व मार्गदर्शक तत्वे निश्चित 
करण्याबाबत. 
(प्रशासकीय मान्यतेच्या अधिकारात सुधारणा) 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-धोरण-२०१७/प्र.क्र.९६/नवि-१६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० सप्टेंबर,२०२०. 


वाचा :- 


(१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र. धोरण - २०१७/ 

प्र.क्र.९६/न.वि.-१६, दिनांक १२ डिसेंबर,२०१७. 
प्रस्तावना :- 

राज्यातील महानगरपालिकांना मुलभूत सोई सुविधांचा विकास करण्याच्या 

कामांसाठी “महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभूत सोई सुविधांचा विकास* या 
योजनेअंतर्गत विशेष अनुदान देण्यात येते. सदर योजनेचे निकष संदर्भाधीन क्र. (१) 
येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आले आहेत. सदर योजनेअंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याच्या अधिकारात सुधारणा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


राज्यातील महानगरपालिकांना मुलभूत सोई सुविधांचा विकास करण्याच्या 
कामांसाठी “महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभूत सोई सुविधांचा विकास” या योजनेच्या 
संदर्भाधीन क्र. (१) येथील शासन निर्णयामधील परि. (७) “योजनेअंतर्गत करावयाच्या 
कामांकरीता तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देणे” मधील (क) मध्ये पुढीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहे. 


(क) जिल्हास्तरीय समितीच्या शिफरश्ीअंती सदर योजनेअंतर्गत प्रशासकीय 
मंजूरीचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांनाराहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०१७/प्र.क्र.९६/नवि-१६ दिनांक 30 UI, 2020 


२. संदर्भाधीन क्र. (१ येथील शासन निर्णयामधील अन्य बाबी कायम राहतील. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०२००९३०१२२७२७९५२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Vivek Shankar णा 


5.4.20=ef935067970760fbaec2fa421af2eac23d3b8737b990883b 
Od8ef292ba28a2f, 


Kumbhar ee 
(विवेक कुंभार) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय , मुंबई-३२ 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय , मुंबई-३२ 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,वरळी, मुंबई-१८ 
५. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
६. सर्व जिल्हाधिकारी 
७ सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका 
. __ मा.मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 
९. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
१२. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१३. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 
१४. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१६. सर्व जिल्हा प्रशासन अधिकारी 
१७. वित्त विभाग, व्यय-३/ कोषा प्रशासन-५/अर्थसं-१६/नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
१८. सर्वकार्यासने, नगर विकास विभाग-२, मंत्रालय , मुंबई-३२ 
१९. कार्यासन नवि-४ नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. निवड नस्ती (नवि-१६), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


०७८ “७ AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


